राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन 
/संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देवून प्राप्त होणाऱ्या 
महसुलातील जमा होणारी रक्कम अर्थसंकल्पित 
करून विभागास उपलब्ध करून देण्याकरिता 
नवीन लेखाशीर्ष उपलब्ध करुन देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यवि-२०२३/प्र.क्र.१९३/पदुम-१३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १६ मे, २०२४ 
वाचा- 

१) शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि-२०१३ /सं .क्र.३३४/प्र.क्र.९५/पदुम-१३ दिनांक १८/०१/२०१४ 
२) शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि-२०२१/प्र.क्र.२९/पदुम-१३ दिनांक१६/१२/२०२२ 

3) शासन निर्णर्य क्र. मत्स्यवि-२०२१/प्र.क्र. २९ /पदुम-१३ दिनांक ०१/०८/२०२३ 


प्रस्तावना- 
राज्यातील yor क्षेत्रामध्ये मत्स्यव्यवसाय चालना देण्यासाठी मत्स्यशेतकरी, 


मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज कोळंबी बीजाचा पुरवठा होण्याच्या 
दृष्टीने राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रांच्या उत्पादनात वाढ होण्याकरीता व 
राज्य मत्स्यबोटुकली उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी राज्यातील मत्स्यबीज केंद्र खाजगी 
विकासकांच्या माध्यमातून विकसित होण्याकरीता शासन निर्णय वाचा क्र. १ येथे नमूद शासन 
निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज/कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने 
देण्याकरीता मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

वाचा क्र.२ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये सदरहू केंद्रांचा भाडेपट्टा कालावधी २५ वर्ष 
करण्यास मान्यता देण्यात आली असून सदरहू केंद्रे भाडेपट्टीने देण्यात आल्यामुळे प्राप्त होणारा 
महसूल पुर्णपणे आधी शासनास जमा होईल व त्यानंतर सर्व रक्‍कम अर्थसंकल्पित करून 
मत्स्यव्यवसाय विभागाने सुचविलेल्या लेखाशिर्षाखाली देण्यात येईल याप्रमाणे तरतूद करण्यात 
आली आहे . 

वाचा क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज/कोळंबी बीज 
उत्पादन व संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीद्वारे प्राप्त होणारी रक्‍कम ही लेखाशिर्ष( ०४०५००१७) ह्या 
लेखाशिर्षामध्ये भरणा करण्यात येते . तथापि सदरहू लेखाशिर्षातर्गत जमा रक्‍कम खर्च करण्याची 
तरतूद नाही . सबब राज्यातील जी केंद्र भाडेपट्टीने जात नाहीत अज्ञा विभागाकडे असलेल्या 
शासकीय मत्स्यबीज/कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रांच्या दुरुस्तीवरील खर्च, दैनंदिन खर्च, 
केंद्राचे आधुनिकीकरण इत्यादी करीता लागणाऱ्या खर्चाकरिता निधीची तरतूद करण्यासाठी 
राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन /संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देवून प्राप्त होणाऱ्या महसुलातील 
जमा होणारी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करून विभागास उपलब्ध करून देण्याकरिता नव्याने लेखाशिर्ष 
उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०२३/प्र.क्र.१९३/पदुम-१३ 
शासन निर्णय - 


राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन /पसंवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देवून प्राप्त होणाऱ्या 
महसुलातील जमा होणारी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करुन विभागास उपलब्ध करुन देण्याकरिता नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यासाठी नियोजन, वित्त विभाग व महालेखाकार कार्यालयाने मान्यता दिलेली आहे. 
मा. महालेखाकार यांच्या मान्यतेनंतर सदर लेखाशीर्षाकरिता सांकेताक उपलब्ध करुन देण्याची विनंती 
वित्त विभागास केली असता सदर विभागाने खालीलप्रमाणे नविन Seay उपलब्ध करुन दिलेले 
आहे. 


अ.क्र. | योजनेचे नाव लेखाशीर्ष (मराठी) लेखाशीर्ष इंग्रजी 
शासकीय मत्स्यबीज | मागणी क्र. डी-०६ Demand No.D-06 
कोळंबी बीज | २४०५- मत्स्यव्यवसाय पवि लादत 
उत्पादन आणि ०० 101-inland fisheris 
संवर्धन केंद्र दुरुस्ती ।१०१-गोड्या पाण्यातील | (01)-inland fisheris 

खेच केंद्र eae (01) (04 ) Government 

a द्र | मत्स्यव्यवसाय Fish Seed/Shrimp Seed 
आधुनिकीकरण (०१)-गोड्या पाण्यातील | Production and 


मत्स्यव्यवसाय Conservation Center 
Repair Expenses, Daily 
(09) (०४) शासकीय | Expenses, Center 


मत्स्यबीज/कोळंबी बीज उत्पादन व | Modernization 

संवर्धन केंद्र दुरुस्ती खर्च, दैनंदिन as ai | 

खर्च. केंद्र आधुनिकरण (अनिवायी 31-grants in aid (non 
(२४०५ ८२४५) 

३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) 


salary) 


२. सदर शासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७३/का-१४३१, 
दि.२३.११.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9००/२०२३/व्यय-२, दि. २८.११.२०२३ 
अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०५१६१२०६२९५५०१ असा आहे.हा 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KISHOR MAHADEO JAKHATE 


DN: c=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=83112e1445917d0a21 fbab36d7cOff4 1 e09863c93a2e62ea1b 
0c01da16b7a161, postalCode=400032, st=Maharasht 


jaharashtré 
J A K H A T E serialNumber=032A6ACBFD529D66DD76E26EAB14B28C6DD07D2F7 
76E529B44BA2CB45324C503, KISHOR MAHADEO JAKHATE 


Date: 2024.05.16 12:19:40 +05'30' 


(कि. म. जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०२३/प्र.क्र.१९३/पदुम-१३ 


४) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
६) अपर मुख्य सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्राळय,मुंबई 
७) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय,मुंबई 
८) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
९) आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 
११) प्रादेशिक उपायुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
१२) सर्व सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय 
१३) महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुबंई / नागपूर 
१४) अधिदान व लेखापरीक्षा अधिकरी, मुंबई 
१५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१७ सहसंचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर मुंबई 
१८) वित्त विभाग( व्यय-२) , मंत्रालय,मुंबई 
१९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


